मराठी भाषा भवन, मुख्य केंद्र, चर्नी मार्ग, 
मुंबई या इमारतीच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मभाभ २०२२/प्र.क्र.३४/भाषा-१ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दि. १६ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. मभाभ २०१६/प्र.क्र.१२८/भाषा-१(भाग-२), दि.०५.०३.२०१८. 
२. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. मभाभ २०२१/प्र.क्र.४८/भाषा-१, दि.०६.०४.२०२२. 
३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विभाग क्र.१, ठाणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र./ 
का. अभि./वि.क्र.१/ ठाणे/डि.३९०७८/२०२२, दि.१२.१०.२०२२. 
४. शासनपत्र क्रमांक: मभाभ २०२२/प्र.क्र.१४/भाषा-१, दि.१३.१२.२०२२. 


प्रस्तावना : 

मराठी भाषा भवन, मुख्य केंद्र व उपकेंद्र अनुक्रमे दक्षिण मुंबई किंवा वांद्रे-कुर्ला वसाहत या परिसरामध्ये व 
ऐरोली, नवी मुंबई येथे उभारण्याचा निर्णय दि.१४.०२.२०१८ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. 
दि.०५.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये याबाबतचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. 
गिरगाव महसूल विभागातील भूकर क्र.१७३६, चर्नी मार्ग, मुंबई येथे मराठी भाषा भवन, मुख्य केंद्र या इमारतीचे 
बांधकाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पाच्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 
मा.उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.२८.०३.२०२२ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
उपरोक्त नमूद भूखंडावर मराठी भाषा भवन, मुख्य केंद्र ही इमारत उभारण्याकरिता रु.१२६.८९ कोटी इतक्या 
रकमेचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा दि.०६.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. 

मराठी भाषा भवन या इमारत बांधकामाच्या अनुषंगाने लेखाशीर्ष मराठी भाषा संशोधन, विकास व 
सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करणे, कार्यक्रम (४०५९ 2432), ५३- मोठी बांधकामे खाली सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये ₹ २९.८६ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी संदर्भाधीन 
क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर निधीमधून विविध परवानग्या व अनुषंगिक कामांकरिता निधी वितरित करण्याबाबत 
सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र, चर्नी रोड, मुंबई या इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये कळविल्यानुसार खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे विविध परवानग्यांकरिता अनुषंगिक शुल्क अदा करण्यासाठी ₹ ६१,४१,०८१/- (अक्षरी रुपये 
एकसष्ट लक्ष एक्केचाळीस हजार vega रुपये फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, 


शासन निर्णय क्रमांकः मभाभ २०२२/प्र.क्र.३४/भाषा-१ 


अ.क्र तपशील रक्कम रुपये 
धि . अतिरिक्त जळ आकार र ३१,२६,९२५/- 
2. अतिरिक्‍त मलनि:सारण आकार ₹ २१,८८,८४८/- 
३. | किटक नियंत्रण आकार ₹ १९८.,४९०/- 
४. | सांडपाणी निचरा आकार र ३०,५५२/- 
५. | जलअभियंता आकारणी ₹ १३,२८०/- 
६. । मलनिःसारणआकार ₹ १८,७६५/- 
9. किनारपट्टी नियमन क्षेत्र परवानगी आकार ₹ 3,40,000/- 
८ झाडतोडणी परवानगी प्रक्रिया शुल्क व ठेव रक्‍कम ₹ ३०,०००/- 
९ भूखंडावरील पाच पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसनाच्या ठिकाणी स्थलांतर | ₹ १,००,०००/- 
करण्याच्या अनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास अदा केलेल्या 
रकमेची प्रतिपूर्ती 
| do. | ०. | वृक्ष फांद्या छाटणी आकार र २४,२२१/- 
| १. | भूखंड क्र.१७३६ या मिळकतीची हद्दकायम मोजणी करणेबाबत अति- | ₹ ६०,०००/- 
अति तातडीची मोजणी फी 
एकूण ₹ ६१,४१,०८१/- 


२. सदर खर्च विभागाच्या मागणी क्रमांक झेडएफ-४, मुख्य लेखाशीर्ष ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च, (०१), कार्यालयीन इमारती, (०५१) बांधकाम, (००) (०१) मराठी भाषा संशोधन, विकास व 
सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करणे, ५३- मोठी बांधकामे, कार्यक्रम (४०५९ २५३२) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षातील मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनिमय, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८ (भाग पहिला), उप विभाग- तीन, 
अनुक्रमांक-४, परिच्छेद क्रमांक २७(२) नुसार प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५॥/॥/.॥॥१॥॥४॥७७॥॥.५०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११६११३७०८३४३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  ॥॥॥॥१॥॥॥ LAX MAN याकाळ... 


Lal 
25. 


LHAYAKAR : Ss 
(मा. ल. ल्हायकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
४. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभाभ २०२२/प्र.क्र.३४/भाषा-१ 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंघेरी (पूर्व), मुंबई -९३, 
६. मुख्य अभियंता,महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,अंधेरी (पूर्व), मुंबई -९३, 

७. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विभाग क्र.१, ठाणे-०४, 

८. उप सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अवर सचिव(अर्थसंकल्प/ भाषा-१), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. निवडनस्ती (भाषा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


